FRICA 


Reg. No. NP CITY/ 236/ 2015 -17 
Published on 31st December 2015 . 


ESARI 


H 


- 


- 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ४८ ] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २४-३० , २०१५ / पौष ३ - ९ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये १० .०० 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 
नाही . 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 
भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, नाही . भाग एक - अ . - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 

विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
असलेले नियम व आदेश . 

बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती १-८ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . १३९६ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक प्र. अ.-भु. सं.- अ. का .- कावी-१७३१- २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/प्र. क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानन्यात येईल ; 


अ - एक - १ ( १७३७). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २४ - ३० , २०१५ / पौष ३-९ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमीनी ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा तिची आवश्यता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचेकलम ११ च्या पोट कलम (१) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील नमूद सर्व्हे क्रमांकातील जमीनींच्या भुसंपादनामुळे बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन 
होत नाही . त्याची कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद 
करावीत .) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजीक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा .) ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु, उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडुन भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 

___ तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भुमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका - यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी अपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , अचलपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भू . सं . प्र . क्र . ०१ / ४७/ २०१५ - १६ 
गाव असदपूर , तालुका अचलपूर , जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर/ अंदाजे क्षेत्र 

गट नंबर 
(२ ) ___ ( ३ ) 


( १ ) 


हे . आर 
० ७४ 


. 


w 


० 


ww 


० 


cc 


० 


० 


३७२ 


० 


0 


३७३ 


० 


6 


३७४ पैकी ० ८३ 
३७४ पैकी ० ४१ 
३७४ पैकी ० ४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४-३० , २०१५/ पौष ३-९ , शके १९३७ 


अनुसूची-चालू 
( २) ( ३) 

हे . आर . 
३७४ पैकी ० ४१ 
३७५ ० ८५ 


३७६ 


०६८ 


___ ३७७ 


०७३ 


३७८ 


१२१ 


३७९ पैकी १३१ 


३७९ पैकी ० ४१ 


३८० 


० ९५ 


___ ३८१ 

३८२ 


० ९० 
०८१ 


३८३ 


० ९० 


३८४ 


१९७ 


३८५ पैकी ० ५३ 


३८५ पैकी ०५४ 


३८६ पैकी ० ८१ 
३८६ पैकी ० ४० 


३८७ 


१२४ 


५६६ 


० ८७ 


३९३ पैकी ० ८२ 


३९३ पैकी ० ८२ 


३९३ पैकी १२१ 


३९३ पैकी ०८० 


३९३ पैकी ००६ 


भूसंपादनाचेएकूण क्षेत्र . . 


२६ ७४ 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव :- चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता बृहत लघु प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - लघुप्रकल्पामुळे अंशतः बाधित होणा- या असदपूर गावाच्या गावठाणाच्या पुनर्वसनाच्या कामाकरिता . 


समाजाला मिळणारे लाभ : - या लघु प्रकल्पाद्वारे शेती सिंचन क्षेत्रामधे वाढ , पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा, मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धनामध्ये वाढ व 

रोजगारनिर्मीती इत्यादी फायदे ग्रामिण पायाभूत सुविधांचा लाभ होईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २४- ३० , २०१५ /पौष ३-९ , शके १९३७ 


अनुसूची तीन 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - प्रस्तावात नमूद प्रकरणातील भूसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमिनीमुळे बाधीत 

व्यक्तीचेविस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती निरंक . 


अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश . 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण, भाग ४ अ , महसुल व वन विभाग, मुंबई,दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसुचने अन्वये सूट देण्यात आली 
आहे . 


प्रशासकाचा 


शा 


नाम 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचेपदनाम : -निरंक 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: -निरंक 
( क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे :-निरंक 

त्या अधिसूचनेचा तपशिल . 


टिपः - उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१५ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १३९७. 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक कावि- अका - भूसं -७९३-२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११- २०१४-प्र .क्र .७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा आवश्यक असण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २४- ३० , २०१५ /पौष ३-९ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी,कलम ४३ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र )नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
गांव शेगाव , तालुका शेगाव , जिल्हा बुलडाणा 
अ . क्र . नझुल शिट नंबर नगर भूमापन क्षेत्रफळ 

क्रमांक 
( १) (२) (३) (४) 

चौ . मी . 
१५ ७ १२८ .८६ 

२३ .८७ 
५८ पैकी 

११.०६ 
१ पैकी २६ . ४८ 
१५ डी ५६ पैकी । 

१४ .८७ 
५८ पैकी 

२४. ०० 
स . नं . ३०२/ १ पैकी 

२४ . ०० 
५६ / ५ 

६ . ०० 


५/ २ 


) 


494047 


५६/ १ + ५७ 


७ .५० 


पल 


५६ / २ 
१८ 
१३७ 
१३८ 


१५१. ५० 
१० .०० 
६ .०० 


पल 


२१ बी 


३ . ०० 


५८ 


४ . ७० 


छपछ 


१४२ 


३ . ७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २४- ३० , २०१५ /पौष ३-९ , शके १९३७ 


( १) 


पल 


६८ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


अनुसूची- एक - चालू 
(२) (३) (४) 

चौ . मी . 
२१ बी ५३ 

६. ५० 
२१ बी १४४ ६ .८३ 

६ .९६ 
१. १० 
४ .२८ 
६. ३७ 
१२ .५० 

१४ . ७० 
७३ पैकी 

८ . ७५ 
२१ डी ७९/ १ ९ .०० 

७९ / २ १३. ५० 
६१ / १ १३. १८ 
६१/ २ 

८ .७३ 
६२/ १ 

५ .७४ 
६२/ २ 

४ .९१ 

३ .०० 
२१ डी ६४ 

२. ५० 
८१/ १ 

४ .८७ 
८१/ ३ 
११५ + ११४ १८ . ०० 
११६ - ११८ / १ १. ७५ 
६६ 

९ . ३० 
६७ , १७५ / २ २. ५० 
२१ डी ६८ 
१३७ / १ 

१.०० 
१३९ 

२. ७५ 
१६७/ १ , १६७/ २ २. ५० 
१६९- १७१ ३ .२५ 
३५५/ २ 

० . ४० 

१. ५० 
७ - ६/ २ ११ . २५ 

०. ५० 
७. १४ 


जज 


+ 


३२ 


४ .९३ 


+ 


+ 


+ 


१ .७५ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


३३७ 


क 


२ .७० 


२२ सी 


३ . ०० 


१ . १५ 


२२ सी 


८४ 


४.९० 
१.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २४-३० , २०१५/ पौष ३-९ , शके १९३७ 


७ 


अनुसूची-एक - चालू 

( ३ ) 


(२) 


___ २२ सी 

२२ सी 


९२ 
२३ 


चौ . मी . 
२. २५ 
१ . ५० 
६ .५५ 


4 


4 


० .७५ 


२२ सी 


४२ 


३. ५० 
२. ५० 


4 


एकूण . . ६७७. २८ 


संपादनाचे प्रयोजन . - शेगांव तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा अंतर्गत परिक्रमा मार्ग रस्ते आरडी -८ ( गजानन सोसायटी ते शिवनेरी चौक ते शितलामाता 
मंदीर .) 


अनुसूची २ 


प्रकल्पाचे नाव : - शेगांव विकास आराखडा . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन :- तिर्थक्षेत्र शेगांव विकास आराखड्याअंतर्गत मौ . शेगांव , ता . शेगांव , जि . बुलडाणा येथील परिक्रमा मार्गाचे रुंदीकरण 
व मजबुतीकरणाचे कामाकरिता . 

समाजाला मिळणारे लाभ :- या प्रकल्पामुळेतिर्थक्षेत्र शेगांव येथे येणा- या भाविकभक्तांना रस्ता रुंदीकरणामुळे जाणे येणे सोईचे होणार आहे . 


अनुसूची ३ 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा प्रकल्प हा रस्ता रुंदीकरणाचा असून फार कमी क्षेत्रावरुन रस्ता जात आहे 
कोणतीही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची ४ 
सामाजिक परीणाम निर्धारणाचा सारांश : - नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) मध्ये अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे. 


अनुसूची ५ 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


. 


( अ) या प्रकल्पामुळे तिर्थक्षेत्र शेगांव येथे येणा- या भाविकभक्तांना रस्ता रुंदीकरणामुळे जाणे येणे सोईचे होणार आहे. 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - उपविभागिय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव . 
( क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशिल : - निरंक . 
टीप: - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


खामगांव : 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१५. 


( अवाच्य ), 
उपविभागिय अधिकारी , तथा 
भूसंपादन अधिकारी, खामगांव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २४-३० , २०१५/ पौष ३-९ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १३९८ . 

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , यांजकडून 
क्रमांक गावठाण - अधिसुचना-प . नो ६०- २०१५ . 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३ -प्र . क्र . १९- ल-१,दिनांक १८-८- १९९४ चे शासन निर्णयानुसार 
भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर 
४३२२ - स - ४ - १९९४ , दिनांक २२ - ९ - १९९४ अन्वये अमरावती विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम 
करणेत आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक भूमि अभिलेख, अमरावती प्रदेश , अमरावती यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखित प्रस्तावामध्ये उप- अधीक्षक भूमि अभिलेख , संग्रामपूर 
यांचे अधिनस्त सजा संग्रामपूर मध्ये मौजे एकलारा बानोद व पळशी झ 

त्यानुसार सोबत जोउलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे एकलास बानोद व पळशी झाशी ही गांवे उप- अधीक्षक भूमि अभिलेख , संग्रामपूर , 
जिल्हा बुलढाणा यांचे अधिनस्त सजा संग्रामपूर मध्ये नव्याने समाविष्ट करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी 
देणेत येत आहे . 

परिशिष्ट 
सजा प . भू . संग्रामपूर मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 


पुनर्रचनेपुर्वीची स्थिती 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


अ.क्र . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे 

नाव 


शेरा 


परिरक्षणांस नव्याने 
घ्यावयाचे गांव 


सजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती सजा गांवे मिळकती 
( १ ) ( २) (३ ) ( ४) ( ५) (६ ) ( ७) (८ ) (९ ) ( १०) ( ११ ) ( १२ ) (१३ ) 
१ बुलढाणा संग्रामपूर उपअधीक्षक संग्रामपूर संग्रामपूर ९०४ एकलारा बानोद ६३५ संग्रामपूर संग्रामपूर ९०४ 
भूमि अभिलेख , टुनकी ( ज ) ६८५ पळशी झाशी ५८९ 

टुनकी ( ज ) ६८५ 
संग्रामपूर सोनाळा १३३२ 

सोनाळा १३३२ 
बावनवीर ७६९ 

बावनवीर ७६९ 
वरवंट बकाल ६८७ 

वरवंट बकाल ६८७ 
वानखेड ८६२ 

वानखेड ८६२ 
कवंढाळ ५११ 

कवठळ ५११ 
पार्तुडा खु. १५९२ 

पार्तुडा १५९२ 
एकलारा बानोद ६३५ नव्याने समाविष्ट 
पळशी झाशी ५९८ नव्याने समाविष्ट 


एकूण ८ ७३४२ 


२ गांव 


१२३३ 


एकूण १० गांवे ८५७५ 


गांवे 


- 


- 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ - १ - २०१६ पासून होणेची आहे . 


पुणे : 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१५ . 


एस . पी . कडूपाटील , 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 
भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


